जलसंपदा विभागातंर्गत करण्यात येणा-या 
कामांसाठी निविदा स्वीकृतीच्या प्रचलित 
अधिकारात सुधारणा करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय, क्र.वित्तीय ०४१८/प्रक्रर३२/मोप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :-३० ऑगस्ट २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र. विअसू-२०१५/प्रक्र.२१८/इमारती-२, दिनांक १६ डिंसेबर२०१५ 
२) विधानभवन नागपूर येथे झालेल्या दि.२०/७/२०१८ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त क्र.पीएलएन 
२०१८/प्रक्र.१९१/ निवंस-१, दि.२४/७/२०१८ 
प्रस्तावना:- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभागाकडे सोपविलेली कामे सुलभरितीने पार 
पडणे शाक्य व्हावे याकरिता या विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय अधिका-यांना सार्वजनिक 
बांधकाम नियमावलीच्या परिशिष्ट-४२ मध्ये विविध वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आळे आहेत. 
सदर वित्तिय अधिकारामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग निर्णय क्र.निअसु/२०१५/प्र.क्र.१२८/ 
इमारती-२,दि.१६.१२.२०१५ चे निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली असून सदर अधिकार 
जलसंपदा विभागास लागू आहेत. 

जलसंपदा विभांगातर्गत असलेले कामाचे स्वरुप, कामाची व्याप्ती, प्रकल्पांच्या कामामध्ये 
तसेच उद्दिष्टांमध्ये असलेल्या विविधांगी बाजू, सार्वजनिक बांधकामातील कामापेक्षा जलसंपदा 
विभागातील कामामधील वेगळेपणा, कार्यपध्दतीतील बदल इ. बाबींचा विचार करता प्रचलित 
निविदा स्वीकृतीचे वित्तीय अधिकारांमध्ये सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. 

राज्यातील रखडलेले बांधकामाधीन प्रकल्प येत्या काही वर्षात पुर्ण करणे नियोजित आहे. 
विविध प्रकल्पांची कामे बाहय Bla, जसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, नाबार्ड,केंद्र शासन 
पुरस्कृत बळीराजा जलसंजीवनी योजना इ. मधून विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचे राज्य 
शासनाने करारनामे केलेले आहेत. त्यामुळे असे प्रकल्प विशिष्ट कालमर्यादेत पूर्ण करणे 
बंधनकारक असते. 

यास्तव प्रकल्पाच्या निविदा मंजुरीच्या प्रक्रियेमध्ये गती आणण्यासाठी तसेच निविदा 
मंजूरीच्या प्रक्रियेमधीळ कालापव्यय टाळण्यासाठी क्षेत्रीय अधिका-यांना जादा अधिकार देणे 
क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागास लागू असलेल्या प्रचलित वित्तीय अधिकारांमध्ये 
सुधारणा करणे आव्यक होते. 

संदर्भ क्र.२ अन्वये प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना व बळीराजा जल संजीवनी योजनेतील 
प्रकल्पाना केंद्रीय अर्थसहाय्य व नाबार्ड कडून कर्ज स्वरुपात अर्थ सहाय्य प्राप्त करण्याच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः वित्तीय ०४१८/प्रक्रर३२/मोप्र-१ 


अनुषगांने दि.२०/७/२०१८ रोजी विधानभवन, नागपूर येथे मा. मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
अध्यक्षतेखाली मा.ना. श्री नितीनजी गडकरी, केंद्रीय मंत्री जलसंसाधन, भारत सरकार यांचे 


उपस्थितीत झालेल्या बैठकी दरम्यान प्रचलीत वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा 
निर्णय घेण्यात आला. 


उपरोक्त सर्व बाबींचा विचार करता, प्रकल्पाच्या निविदा मंजूरीच्या प्रक्रियेमध्ये गती 


आणण्यासाठी जलसंपदा विभागांतर्गत करण्यात येणा-या कामांच्या निविदा स्वीकृतीबाबत वित्तीय 
अधिकारात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे 
जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


१. जलसंपदा विभागातील प्रकल्पाच्या निविदा मंजूरीच्या प्रक्रियेमध्ये गती आणण्यासाठी 
प्रचलित वित्तीय अधिकारांमध्ये पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


व प्रधान सचिव 
(जलसंपदा) यांची 
समिती 


प्रचलित । अधिकारांचा प्रचलित मर्यादा सुधारित मर्यादा 
ठाक्ती । वापर करण्यास | (सार्वजनिक बांधकाम 
(सार्वजनिक | सक्षम प्राधिकारी विभाग निर्णय 
बांधकाम क्र.निअसु/२०१५/ 
नियमावली प्र.क्र.१२८/ इमारती- 
परिशिष्ट-४२ २,दि.१६.१२.२०१५चे 
अन्वये) निर्णयानुसार) 
oon ळय २ ३ === | 
निविदा अमुस (वित्त), पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार 
स्वीकारण्याचा | अमुस(नियोजन), 
अधिकार प्रधान सचिव 
(सां.बा.वि.) 


प्रशासकीय विभाग 


रुपये ३०कोटी पर्यंत 
(प्रचलित दरसूचीच्या 
किमंतीच्या ५टक्के 
अधिक्यास अधीन राहून) 


७रु.१०० कोटीपर्यंत किंमतीच्या निविदांसाठी 
कामाच्या किंमतीचे कोणतेही अद्ययावतीकरण 
न करता अंदाजपत्रकीय अथवा कमी दराने. 

७ रू.५० कोटीपर्यंत किंमतीच्या निविदांसाठी 
कामाच्या किंमतीचे कोणतेही 
अद्ययावतीकरण न करता ५ % 
अधिक्यापर्यंत. 

७ रु.३० कोटीपर्यंत किंमतीच्या निविदांसाठी 
कामाच्या किंमतीचे कोणतेही 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वित्तीय ०४१८/प्रक्रर३२/मोप्र-१ 


प्रचलित । अधिकारांचा प्रचलित मर्यादा सुधारित मर्यादा 
शक्ती वापर करण्यास | (सार्वजनिक बांधकाम 
(सार्वजनिक । सक्षम प्राधिकारी विभाग निर्णय 
बांधकाम क्र.निअसु/२०१५/ 
नियमावली प्र.क्र.१२८/ इमारती- 
परिशिष्ट-४२ २,दि.१६.१२.२०१५चे 
अन्वये) निर्णयानुसार) 
॥ 7 28 !| २ ३ fe 
अद्ययावतीकरण न करता १ % 
अधिक्यापर्यंत. 
मुख्य अभियंता प्रति प्रकरण रुपये १५ ० रु.५० कोटीपर्यंत किमतीच्या निविदांसाठी 
स्तरावरील समिती | कोटीपर्यंत (प्रचलित कामाच्या किंमतीचे कोणतेही अद्ययावतीकरण 
दरसूचीच्या किमंतीच्या न करता अंदाजपत्रकीय अथवा कमी दराने. 
५टक्के पेक्षा जास्त अधिक्या ७रु.३० कोटीपर्यंत किंमतीच्या निविदांसाठी 
करीता मर्यादा रुपये २.५० | कामाच्या किंमतीचे कोणतेही अद्ययावतीकरण 
कोटी) न करता ५% अधिक्यापर्यंत. 
अधीक्षक अभियंता | प्रति प्रकरण रुपये २.५० « रु.५० लक्ष ते रु.२.५० कोटी पर्यंत कामाची 
कोटीपर्यंत (प्रचलित किंमत असलेल्या निविदांसाठी कामाच्या 
दरसूचीच्या किमंतीच्या किंमतीचे कोणतेही अद्ययावतीकरण न करता 
५टक्के पेक्षा जास्त अंदाजपत्रकीय अथवा कमी दराने. 
अधिक्याकरिता मर्यादा रुपये | « रु.५० लक्ष पर्यंतच्या निविदांसाठी कामाच्या 
५० लक्ष) किंमतीचे कोणतेही अद्ययावतीकरण न करता 
4% अधिक्यापर्यंत. 
कार्यकारी अभियंता | प्रति प्रकरण रुपये yous fe रु.५० लक्ष Wa कामाची किमत 


पर्यंत 


असलेल्या निविदांसाठी कामाच्या किंमतीचे 
कोणतेही अद्ययावतीकरण न करता 
अंदाजपत्रकीय अथवा कमी दराने. 


निविदा प्रसिध्दी/पध्दती विहीत पध्दतीने करण्यात यावी. त्यामध्ये कोणतीही अनियमितता होणार 


नाही याची खबरदारी घेऊन तसे प्रमाणपत्र संबंधीत मुख्य अभियंता /अधीक्षक अभियंता यांनी 


द्यावे. 


निविदा कार्यवाहीमध्ये अभिकरणास अपात्र केले असल्यास त्याची कारणमिमांसा स्पष्टपणे नमूद 


करावी. 


कोणत्याही स्थितीत निविदा, स्वीकृतीच्या टप्प्या दरम्यान अद्ययावत करु नये. 


विभागाची दरसूची दरवर्षी अद्ययावत करून प्रसिध्द करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वित्तीय ०४१८/प्रक्रर३२/मोप्र-१ 


६. मुख्य अभियंता स्तरावरील समितीमध्ये खालील नमूद सदस्यांचा समावेश असावा. 


संबंधीत मुख्य अभियंता अध्यक्ष 
महामंडळांतर्गत इतर मुख्य अभियंता ( कामाशी संबंधीत नसलेले) सदस्य 
संबंधीत अधीक्षक अभियंता सदस्य 
संबंधीत कार्यकारी अभियंता सदस्य 
संबंधीत विभागीय लेखापाल सदस्य सचिव 


७. वित्तीय अधिकार प्रदान समितीने शिफारस केल्यानुसार उपरोक्त प्रमाणे वित्तीय अधिकारात 
सुधारणा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम 
नियमावली परिशिष्ट ४२ व दिनांक १८ नोव्हेंबर १९९६ च्या निर्णयामध्ये पूर्वी असलेल्या परंतु 
उपरोक्त प्रमाणे नमूद न केलेल्या अधिकारात काही बदल झालेला नाही, असे समजावे. हे आदेशा 
या शासन निर्णयाच्या निर्गमनाच्या तारखेपासून अंमलात येतील. 

८. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३८/१८दिनांक १६.८.२०१८अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०८३०१५४४५२०७२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadk 
DN: c=IN, o=Governmen' Of Maharasht ‘Water 


‘esources Department, postalCode=400032, st=Maharashti 
Sharad Shankar Dabhad kar 2.5.4.20=53 1ee7ca7a2d3a1d0ad6391d978b46 1 4a6f407abdc72 
76384df12925c283058f, harad Shankar Dabh 
Date: 2018.08.31 11:38:40 +05'30' 


(AINE दाभाडकर) 
झासनाचे अवर सचिव 
प्रत, 


) मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 

) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 
) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

अपर मुख्य सचिव, (वित्त/नियोजन),/ प्रधान सचिव (जळलसंपदा)/सचिव (लाक्षेवि/सचिव 
(प्रकल्प समन्वय) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वित्तीय ०४१८/प्रक्रर३२/मोप्र-१ 


८) निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
९) सामान्य प्रशासन विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) मंत्रालयातील इतर सर्व विभाग 
११) सर्व मुख्य अभियंते, जलसंपदा विभाग. 
१२) सर्व अधीक्षक अभियंते/कार्यकारी अभियंते, जलसंपदा विभाग. 
१३) सर्व अधिकारी व कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


१४) वित्त विभाग/कार्यासन-विनियम, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) कार्यासन अधिकारी (लेखापरिक्षा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) निवडनस्ती- मोप्र-१ कार्यासन. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


